RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक २]] 


शनिवार , जानेवारी २, २०१६ / पौष १२, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५ /प्र.क्र . १६ ९ / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ९ च्या उप 
कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ‘ क ’ मध्ये, दिनांक 
२ जानेवारी २०१६ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मधील, अनुसूची क मध्ये, नोंद — १२क नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , 


म्हणजेच : 


“ १२ ख . 


राज्य शासन, वेळोवेळी, राजपत्रात अधिसूचित करील अशी, किडनीविकाराने ग्रस्त 
रूग्णांच्या उपचाराकरिता डायलिसीससाठी वापरण्यात येणारी औषधे व 
वैद्यकीय उपकरणे 


शून्य 
टक्के 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आर . डी . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१६ / पौष १२, शके १ ९ ३७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ . 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र.क्र . १६९ / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९ ) यास जोडलेल्या 
अनुसूची क मधील नोंद · १२ ख द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक २ जानेवारी २०१६ 
पासून , या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक सविस्तर वर्णन दिलेली औषधे, मग ती जातिगत ( जेनेरिक ) नावाने किंवा व्यापारनामाने 
( बँड नावाने ) विकली जात असतील अशी , किडनीविकाराने ग्रस्त रूग्णांच्या उपचाराकरिता करण्यात येणाऱ्या डायलिसीससाठीची औषधे व 
वैद्यकीय उपकरणे म्हणून, उक्त नोंदीच्या प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करीत आहे , म्हणजेच : 

अनुसूची 


अ . क्र . 


औषधे व वैद्यकीय उपकरणांची यादी 


१ . 


एरिथ्रोपोइटिन रिकॉम्बीनंट इंजेक्शन 


पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूईडस् / सोल्यूशन आय.पी. 


२ . 
३ . 


डायलायझर्स 


४ . 


डायलिसिस ट्युबिंग्ज 


१. 


पेरिटोनियल डायलिसिस कनेक्टींग सेट 


६ . 


वैयक्तिकरित्या सिलिकोनाइज्ड् नीडल्स् सहित ए. व्ही . फिस्टयूला नीडल 
फिस्टयूला बेल्ट 


७ . 


८ . 


डायसेफ फिल्टर 


१० . 


हिमोडायलिसीस टयूबिंग सेट ( प्रि पंप टाईप / पोस्ट पंप टाईप ) 
वैयक्तिक आवेष्टित व निर्जंतुकीकरण केलेले ट्रान्सड्युसर 

प्रोटेक्टर 
इन्ट्रोड्युसर निडल, निटीनॉल कोअर गाईड वायर सहित ड्युअल ल्युमन कॅथेटर किट ( स्ट्रेट आणि कळंड् ) 
इन्ट्रोड्युसर निडल, निटीनॉल कोअर गाईड वायर सहित ट्रिपल ल्युमन कॅथेटर किट (स्ट्रेट आणि कर्व्हड् ) 


११. 


१२ . 


१३. 


डायलिसीस मशिन्स 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आर. डी . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१६ / पौष १२, शके १ ९ ३७ 


no 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT 1515 /CR - 169/ Taxation -1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra hereby, with effect from 2nd January 2016 , amends Schedule ‘A’appended to the 
said Act, namely : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 , in Schedule ‘ A ’, after entry 12A , the following 
entry shall be inserted , namely : 
“ 12B . Drugs and medical equipments used in dialysis for the treatment Nil % ” 

of patients suffering from kidney disease , as may be notified from 
time to time, by the State Government , in the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 


Deputy Secretary to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१६ / पौष १२, शके १ ९ ३७ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT 1515 /CR - 169/ Taxation -1. - In exercise of the powers conferred by entry 12B of 
Schedule A appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the 
Government of Maharashtra hereby , with effect from 2nd January 2016 , notifies the following 
drugs and medical equipments, more particularly mentioned in the Schedule appended hereto , to 
be the drugs and medical equipments used for the treatment of patients suffering from kidney 
disease on dialysis , whether sold under a generic name or a brand name for the purposes of the 
said entry , namely : 

SCHEDULE 


Sr. No. 


1 . 


2 . 


0 


List of the drugs and medical equipments 
Erythropoetin Recombinant inj 
Peritoneal Dialysis Fluids /Solution IP 
Dialysers 
Dialysis Tubings 
Peritoneal dialysis connecting set 
A.V. Fistula Needle Set with individually siliconised needles 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


Fistula Belt 


8 . 


Diasafe filter 


9 . 


10 . 


Hemodialysis Tubing Set ( pre - pump type/ post - pump type) 
Transducer Protector individually packed and sterile 
Dual Lumen Catheter Kit (straight and curved ) with introducer needle , Nitinol core 
Guide Wire . 


11 . 


12 . 


Triple Lumen Catheter Kit ( straight and curved ) with introducer needle , Nitinol core 
Guide Wire . 


13 . 


Dialysis machines 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


